शिक्षक प्रशिक्षण या केंद्रपुरस्कृत योजनेंतर्गत सन 
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील अनुसूचित जाती 
उपयोजना (505? Head) या लेखाशीर्षातंर्गत 
पहिल्या हप्त्याचा उर्वरीत निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि- २०१८/प्र.क्र.१२२/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ मार्च, २०१९ 


वाचा - मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ ७.२/२०१८-आय एस -१२ (SC) 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१८. 

प्रस्तावना - 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र शासनाने शिक्षक प्रशिक्षण या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत पहिल्या हप्ताचा उर्वरीत निधी अनुसूचित जाती उपयोजना (5057 Head) या लेखाशीर्षातंर्गत 
दि.११ सप्टेंबर, २०१८ च्या पत्रान्वये रु.३५.३२ लाख इतका निधी उपलब्ध करुन दिला असून, त्याप्रमाणात 
राज्य हिस्सा ४०% प्रमाणे रु.२३.५५ लाख इतका येतो. असा एकूण रू.५८.८७ लाख निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

शिक्षक प्रशिक्षण या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या (SCSP Head) 
लेखाशीर्षाखाली केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता पहिला हप्ता रु.३५.३२ लाख 
वितरित केलेला आहे. त्यानुसार राज्य हिस्सा (४०%) रु.२३.५५ लाख असा एकूण रु.५८.८७ लाख इतका 
निधी पुढील विवरणपत्रानुसार वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
पहिला हप्ता | केंद्र शासनाच्या | केद्र शासनाने वितरीत केद्र शासनाच्या एकूण वितरणासाठी 
पत्राचा दिनांक केलेला निधी प्रमाणात राज्य हिस्सा रुपये 
SCSP Head | दि.११/०९/२०१८ 34.32 23.44 ५८.८७ 


केंद्र शासनाने सन-२०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता वितरीत केलेल्या पहिल्या हप्त्याकरिता केंद्र 
हिस्सा रु.३५.३२ लाख मागणी क्र.ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, Co सर्वसाधारण, ००३-प्रशिक्षण, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०१)(०६) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (केंद्र पुरस्कृत योजना)(केंद्र हिस्सा) अनूसूचित 
जाती उपयोजना (२२०२ | ०५८) या लेखाशरीर्षातून व राज्य हिस्सा करिता रु.२३.५५ लाख इतका निधी 
मागणी क्र.ई-२, ८० सर्वसाधारण, ००३-प्रशिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०१) शिक्षकांचे प्रशिक्षण, 
(०१)(०५) शिक्षकांचे प्रशिक्षण (केंद्रपुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) अनूसूचित जाती उपयोजना (२२०२॥०६७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि- २०१८/प्र.क्र.१२२/प्रशिक्षण 


या लेखाशीर्षखाळी सन-२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून खर्च करण्यात यावा 

सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व 
संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, 
ज्या उद्दिष्टांसाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच उद्दिष्टांसाठी खर्च करण्यात यावा. तसेच, 
सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८ च्या 
परिपत्रकामधील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१९१४५७४६४३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Baban या ाकाचची 


a 
1 उशा INumber=d2974b67a900 18e618d5e1 1 ffd00382f063542cc3d86675 
a Nn g a n a h a | 3cfd5a4ad652b1908, cn=Baban Ranganath Mali 


Date: 2019.03.19 15:00:31 +05'30' 


(बी.आर.माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र शासन, पुणे 

३. संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक)महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे 

५. संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

६. संचालक (प्रौढ व अल्पसंख्याक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र (9/2), मुंबई/नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), 9/2, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 

१०.सर्व प्राचार्य, जिल्हा शैक्षणिक व्यवसाय सातत्यपूर्ण विकास संस्था (DIECPD) 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी मंजूर 
रक्‍कम बी.डी.एस.प्रणालीवर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

१५.निवडनस्ती (प्रशिक्षण) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


